wet: 


कृषी उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांचा सन २०१८-१९ चा 
अखर्चित ₹१२३३.४६ लाख निधी पुनर्णिवित करून 
सन २०१९-२० मध्ये अभियानांतर्गत अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गासाठी विनियोगात आणण्यास मान्यता प्रदान 
करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : राअसुअ-२०१९/प्र.क्र.३७/४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २५ नोव्हेंबर, २०१९ 


१. कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३१/१७-ओ,दि१९/०४/२०१७ 


२. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३ दि. ०१/०४/२०१९ 

3. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र 
क्र. 29&/209&-NFSM दि. १८/०४/२०१९ 

४. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/विप्र१/राअसुअ/निवि१९२० /प्र.क्र.१०/१६४/१९, दि.११/०६/२०१९ 

५. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. ओओपी-२०१९/प्र.क्र.२३ /४-अ, दि.०३/०६/२०१९ 

६. कृषी, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग ,कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय ,भारत सरकार यांचे पत्र 
No.20-29/2099-NFSM(CA-V), दि.०४ जून, 2098 

७. आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक: बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.9/कार्यासन ६, दि.०८/११/२०१९ 


प्रस्तावना:- 


सन २०१९-२० करिता केंद्र शासनाने शासनाने संदर्भाकित दि.१८/०४/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये राष्ट्रीय अन्न 


सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांसाठी (भात, गहू, कडधान्य व पौष्टिक तृणधान्ये) ₹२२०१९.८१५५ लाख (केंद्र 
हिस्सा ₹१३२११.८८९३ लाख--राज्य हिस्सा ₹८८०७.९२६२ लाख) निधीचा कृती आराखडा मंजूर केला आहे व त्यास 


शासनाने संदर्भाकित दिनांक ०३ जून, २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली आहे. 
सन २०१८१-९ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांसाठी प्राप्त केंद्र हिऱ्याच्या निधीपैकी 


राज्य शासनाकडे अखर्चित असलेला ₹ ३११४.२९ लाख निधी सन २०१९-२० मध्ये विनियोगात आणण्यासाठी केंद्र 


शासनाने संदर्भाधीन दि .०४ जून, २०१९ च्या पत्रान्वये अंतरिम उपयोगीता प्रमाणपत्राच्या आधारे पुनर्जिवित करुन 


दिला आहे. सदर निधीचा व समरुप राज्य हिळ््याच्या निधीचा प्रवर्गनिहाय तपशिल पुढीलप्रमाणे- 


(₹र्लाखात) 
अ.क्र. । प्रवर्ग कद्र हिस्सा ((०%) | राज्य हिस्सा (४०%) | एकूण अखर्चित निधी 
।१_ | सर्वसाधारण १४९४.४२७ ९९६.२७ २४९०.६९७ 
२ अनुसूचित जाती । ८७९.७८ ५८६.५२ १४६६.३० 
३ अनुसूचित जमाती । ७४०.०८ ४९३.३८ १२३३.४६ 
एकूण ३११४.२८७ २०७६.१७ ५१९०.४५७ 


सदर अखर्चित ₹५१९०.४५७ लाख निधीपैकी अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या ₹१२३३.४६ लाख अखर्चित 
निधीच्या विनियोगास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या अखर्चित 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०१९/प्र.क्र.३७/४-अ 


निधीपैकी = ७१.८७ लाख निधी (केंद्र र ४९.१०लाख + राज्य ₹ २२.७७ळाख) अभियानाच्या PFMS संलग्न बँक 
खात्यावर शिल्लक आहे आणि केंद्र हिऊ्याचा ₹ ६९०.९८ळलाख निधी शासनस्तरावर उपलब्ध आहे. सबब, अनुसूचित 
जमाती प्रवर्गाच्या अखर्चित ₹ १२३३.४६ लाख निधीचा विनियोग करण्यास मान्यता देणे तसेच, सदर अखर्चित 
निधीपैकी शासन स्तरावर उपलब्ध असलेल्या केंद्र हिऱ्याच्या ₹६९०.९८ लाख निधीचे व राज्य हिळ््याच्या उर्वरित 
= ४७०.६१ लाख निधीचे वितरण करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय - 


१. सन २०१८-१९ मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांसाठी अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता 
प्राप्त केंद्र हिऱ्याच्या निधीपैकी अखर्चित असलेला केंद्र हिऱ्याचा ₹ 9४०.०८ लाख व त्या समरूप राज्य 
ERRATA ₹ ४९३.३८ लाख असा एकूण ₹ १२३३.४६ लाख निधी (रुपये बारा कोटी तेहतीस लाख 
सेहेचाळीस हजार फक्त) पुनर्जिवित करुन सन २०१९-२० मध्ये सदर अभियानांतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी विनियोगात आणण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

२. परिच्छेद क्र.१ अन्वये पुनरजिवित केलेल्या ₹ १२३३.४६ लाख निधीपैकी केंद्र हिळ्याचा ₹ ४९.१० लाख व 
राज्य हिछ्याचा ₹ २२.७७ लाख असा एकूण ₹७१.८७ लाख निषघी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाच्या PFMS 
संलग्न बँक खात्यावर शिल्लक असून तो सन २०१९-२० मध्ये विनियोगात आणावा. 

३. परिच्छेद क्र.१ अन्वये पुनर्जिवित केलेल्या ₹ १२३३.४६ लाख निधीपैकी केंद्र हिक्याचा ₹ ६९०.९८ लाख 
निधी (रुपये सहा कोटी नव्वद लाख अठ्ठ्याण्णव हजार फक्त) व राज्य हिठड्याचा ₹ ४७०.६१ लाख निधी 
(रुपये चार कोटी सत्तर लाख एकसष्ट हजार फक्त) असा एकूण ₹११६१.५९ लाख निधी आयुक्‍त (कृषि) 
यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत असून तो सन २०१९-२० मध्ये पुढील 
लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा. 


कद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्रमांक टी-५ मागणी क्रमांक टी-५ 
२४०१- पीक संवर्धन, २४०१- पीक संवर्धन, 
७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना (पंचवार्षिक | ७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना (पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना), योजनांतर्गत योजना), 
जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, 
(०१) (29) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा | (०१) (२२) कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
अभियान-अन्नधान्य पिके अभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (2809 ॥ ५५७) (राज्य हिस्सा ४०%) (२४०१ ॥५६६) 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 


४. या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानातंर्गत (अन्नधान्य पिके) करीता उपलब्ध करुन देण्यात 
येणाऱ्या केंद्र व राज्य हिस्याच्या ₹ १२३३.४६ लाख लाख रक्कमेचे जिल्हा निहाय/ कार्यालय निहाय वाटप 
करण्याकरीता संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून अभियानांतर्गत वितरीत 
निधी PEMS प्रणालीद्वारे खर्ची टाकावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअसुअ-२०१९/प्र.क्र.३७/४-अ 


५. सदर निधी खर्च करताना संदर्भाधीन अ.क्र.६ येथील दि. ०३ जून, २०१९ च्या शासन निर्णयातील अटी, शर्ती 


व कार्यपद्धतीचे पालन करण्यात यावे. 


६. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 


क्र. १७७/२०१९/व्यय-१, दि.२२/०७/२०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९११२५१५२५४७४३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ZENDAGE MAHAVEER BALASAHEB 
|, st=Maharashtra, 


DN: c=IN, 


ZENDAGE MAHAVEER ८: 


BALASAHEB ore 
(महावीर झेंडगे) 


929120642वी032282९42769554 वि9 
1032, street=MADAM CAMA 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


-O 


मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, विधानमंडळ, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

सर्व जिल्हाधिकारी 

qo) सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

११) सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी 

१२) सर्व कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद 
१३) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
) 
) 
) 


A 


AN 


०८ 


ल्क 
eS 
Ye vaowwereveowvTvr PTS LHe Na 


nN S&S £0 


vo 


१४) सर्व मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद 

१५) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, शास्त्रीनगर, अकोला. 

१६) सह संचालक लेखा व कोषागरे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, पाचवा मजला,मंत्रालयासमोर, 
मुंबई -३२ 

१७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञयेता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 

१८) महालेखाकार( स्थानीय निकाय लेखापरिक्षा व लेखा ), प्रतिष्ठा भवन ,१०१ महषी कर्वे मार्ग, 
मुंबई-४० 0 020 

१९) नियोजन विभाग (कार्यासन - 9839 / कार्यासन - १४४४), मंत्रालय, मुंबई - 32 

२०) वित्त विभाग (व्यय-१) /अर्थसंकल्प -१३), मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

29) निवडनस्ती (कार्यासन-४ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


